Pies D144 
महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग, 
मुख्य इमारतपहिला मजला ,,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय-मुंबई ,४०००३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 


क्रमांक: गौखनि ५०/०६२२/प्र.क्र.१७४/ख-२ दिनांक : ३० जुले, २०२४ 


विषय : गौण खनिज-भंडारा 
सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ करीता मंजूर मौजा कान्हाळगांव, ता. 
मोहाडी, जि. भंडारा या वाळूगटातून सन २०२०-२१ मधील मंजूरी वाळूचे 
उत्खनन न करता आल्याने रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
-श्री. सेवक भिमराव रामटेके. 


शासन ज्ञापन: 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.आसन-१४/खनिज/अका/कावि/६३०/२०२१, 

दिनांक ०७.०७.२०२१, आसन-१४/खनिज/अका/कावि/७२६/२०२१, दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजीच्या 
पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, भंडारा जिल्ह्यामध्ये सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
या कालावधीसाठी १५ वाळूगटांचे ई-लिलाव आयोजीत करण्यात आले. त्यामधील मौजा 
कान्हाळगाव, ता. मोहाडी, जि. भंडारा येथील वैनगंगा नदीलगतच्या गट क्र.३७४ व ३७५ मधील 
०२.०० हे. आर मधील ७०६७ ब्रास वाळूसाठ्यासाठी दि.९.०२.२०२१ रोजी झालेल्या ई लिलावात 
प्रथम वर्षासाठी (सन २०२०-२१) रक्‍कम रू. २,३१,९९,९९८/- इतक्या सर्वोच्च बोळीस सदर रेतीघाट 
लिलावधारक श्री. सेवक भिमराव रामटेके यांना मंजूर करण्यात आला. लिलावधारकाने लिलावाच्या 
रकमा भरल्यानंतर लिलावधारकासोबत करारनामा करून वाळूगटांचा ताबा देण्यात आला. 

तद्नंतर श्री. नरेंद्र भोंडेकर यांनी मा. मंत्री (महसूल) यांना भंडारा जिल्ह्यामध्ये कोव्हीड-१९ चा 
संक्रमण ताळेबंदीमुळे प्रभावीत झालेल्या मंजूर रेतीघाटांना मुदतवाढ देण्याबाबत निवेदन दिले. सदर 
निवेदनाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त नागपूर यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेवून प्रथम 
वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या परिमाणाचे उत्खनन न करता आलेल्या वाळूचे द्वितीय वर्षाच्या 
परिमाणामध्ये समायोजीत करण्याबाबत केलेली विनंती दिनांक ०८.०४.२०२२ अन्वये अमान्य केली. 

सदर अमान्य विनंती विरूध्द लिलावधारक यांनी मा. मंत्री (महसूल) यांच्याकडे पुनर्विलोकन 
अर्ज दाखल केला असता, मा. मंत्री (महसूल) यांनी दिनांक २३.०६.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक 
०८.०४.२०२२ रोजीचे शासनपत्र रद्द करून अर्जदार यांचे उत्खनन करण्यास शिल्लक राहीलेल्या 
परिमाणापोटी प्रमाणशीर परताव्याची रक्‍कम परिगणीत करून अर्जदर यांना अदा करण्याची कार्यवाही 
विभागाने करण्याबाबत आदेडा पारीत केले. 
०२. सन २०२०-२१, २०२१-२२ व 2022-23 या वर्षापैकी सन २०२०-२१ करीता मौजा 
कान्हाळगांव, ता. मोहाडी या वाळूगटाकरीता श्री. सेवक भिमराव रामटेके यांनी लिलावाच्या रक्कमा 
विहीत मुदतीत भरणा न केल्याने लिलावधारकास देय ठरत असलेल्या प्रमाणशीर रकमेतून, 
लिलावाची % रक्‍कम रु. ५७,९९,९९७.२५/- जप्त करुन उर्वरीत रक्‍कम रु. ३६,९७,३१६/- (रू. छत्तीस 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि ५०/०६२२/प्र.क्र.१७४/ख-२ 


लाख सत्यान्नव हजार तीनशे सोळा फक्त) ळिलावधारकास परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
आहे. 
०३. सबब श्री. सेवक भिमराव रामटेके यांना रक्‍कम रु. ३६,९७,३१६/- (रू. छत्तीस लाख 
सत्यान्नव हजार तीनशे सोळा फक्त) इतकी रक्कम, त्यांनी लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे 
जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा 
करण्यास शासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुशास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, aaleyad 
खाणकाम व धातुझशास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 
०५. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, दिनांक 
०८.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७३०१७११४३६५१९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SADANAND GOVIND MOHITE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9bd008875b6a3a9fddad3e5 5fe0328df1 3a27221cb2bbc 
67abd0155f914efc01, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6590E2301450C474B246074049174C79201BCAD9 
5EB15E8F21C282EAEFEDA38, cn=SADANAND GOVIND MOHITE 


E 
Date: 2024.07.30 17:26:51 +05'30' 


(सदानंद गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


जिल्हाधिकारी, भंडारा 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 
६ Paste “ख-२” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


